वाचा - 


मागणी क्र. एच-८, प्रधान श्रीर्ष ४२२५ राज्याच्या महसूली 
विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क 
(धनगर) प्रवगातील Astor शिक्षण घेणाऱ्या 
गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह निर्माण करणे या 
योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय : धवयो-२०१९/प्र.क्र. ०५ /विजाभज-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२१. 


१. शासन निर्णय इमाव,साशेमा,विजाभज,विमाप्र कल्याण विभाग क्र: धवयो-२०१९/प्र.क्र. ०५/ 


विजाभज-१, दि.६/९/२०१९ 


२. महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी)१, महाराष्ट्र मुंबई यांच्या पत्र क्र. सं.ख.वि/ 
चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर -१६४/२०१९-२०/१०३४, 


दि.२९/०१/२०२० 


3. महालेखापाल कार्यालय ,नागपुर यांचे पत्र WH.TM/Gr.iii/ UOR-SM-909/802, 


दि.२५/११/२०२० 


प्रस्तावना :- 


दि.३०/७/२०१९ रोजी मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, भटक्या जमाती-क 
प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी 
प्रत्येकी २०० Waal क्षमतेचे (मुलांसाठी १०० व मुलींसाठी १००) वसतीगृहे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार शासन निर्णय क्र:ःधवयो-२०१९/प्र.क्र.०५/विजाभज-१,दि.६/९/२०१९ निर्गमित करण्यात आला असुन त्याअनुषंगाने 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्याकरिता नवीन Sais उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम अंतर्गत “राज्याच्या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या 
ठिकाणी भटक्या जमाती-क (धनगर) प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह निर्माण 
करणे” या योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास महालेखापाल कार्यालय, नागपुर यांनी त्यांच्या पत्र क्र.॥॥/७1.॥ 
/UOR-SM-909/802, दि.२५/११/२०२० अन्वये मान्यता दिलेली आहे. नवीन लेखाशीर्षाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. 


मागणी क्र.एच-८,प्रधानशीर्ष ४२२५ 


DEMAND NO. H-08] MAJOR HEAD-4225 


4 


अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर 
मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च, 

०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, 


२७७, शिक्षण, 
(००)१३राज्याच्या महसूली विभागांच्या 
मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती -क 


(धनगर) प्रवगातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या 
गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह 
(४२२५२०८१),(कार्यक्रम / दत्तमत) 


CAPITAL OUTLAY ON WELFARE OF Scheduled 
caste, scheduled tribes, other backward classes 
and minorities, 

03-Welfare of Backward Classes 

277-Education 

(00)13 Hostels for meritorious students belonging 
to Nomadic tribe C Dhangar taking post matric 
education at 
state(42252081),(Scheme /voted) 


revenue headquarters of the 


शासन निर्णय क्रमांकः धवयो-२०१९/प्र.क्र. ०५ /विजाभज-१ 


मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च, 

०३मागासवर्गीयांचे कल्याण, 

२७७-शिक्षण, 

(००१५ हत्यारे व संयंत्रे खर्च (४२२५२१०५), 
(कार्यक्रम / दत्तमत) 


2 अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती,इतर | CAPITAL OUTLAY ON WELFARE OF Scheduled 
मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण यावरील | caste, scheduled tribes, other backward classes 
भांडवली खर्च , and minorities, 
०३-मागासवर्गीयांचे कल्याण, 03-Welfare of Backward Classes 
२७७-शिक्षण, 277-Education 
(००)१४-आस्थापना खर्च (४२२५२०९९), (कार्यक्रम / (00)14-Establishment 
दत्तमत) 

Charges(42252099), (Scheme /voted) 
3 अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती,इतर | CAPITAL OUTLAY ON WELFARE OF Scheduled 


caste, scheduled tribes, other backward classes 
and minorities, 


03-Welfare of Backward Classes 
277-Education 


(00)15-Tools and plants charges(42252105), 
(Scheme /voted) 


हे आदेश वित्त व नियोजन विभाग यांच्या सहमतीने व महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी )१, महाराष्ट्र मुंबई 
यांच्या पत्र क्र. सं.ख.वि/चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर -१६४/२०१९-२०/ १०३४, 
दि.२९/०१/२०२० तसेच महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी)२, महाराष्ट्र नागपूर यांच्या क्र पत्र क्र.॥॥/51.॥ /UOR- 
5॥॥-१०१/४०२, दि.२५/११/२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०११३११४३४१९२२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


ट्‌, 


Kailas Laxman 
Dhakane 


(कैलास ढाकणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल-१/२) (लेखा व अनुज्ञेयता)(1।॥ 5800))मुंबई 
कार्यासन व्यय /अर्थसंकल्प -१२, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यासन-१४१३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


संचालक, इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 


प्रादेशिक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सवी 
सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्वी 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकार, मुंबई 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) 
१२. निवडनस्ती (धसयो) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


